आयुक्त, afer व बाल विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १५९१ 
अस्थायी पदांना व बाहयस्त्रोताद्वारे भरण्यात आलेल्या 
७१६ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१८ ते दिनांक 
३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च, २०१८ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. ५ एप्रिल, २००३ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. ४.१०.२००४ 
३) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१५/का-७ अ, दि ७.२.२०१८. 
8) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/आस्था/ 
अस्थायी पदे/१७-१८ /का-१/१२९२ दि.२८.२.२०१८ 
५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ५.३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४३ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा 
एकूण १५९१ पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकुण २३०७ अस्थायी पदांना 
१/१/२०१८ ते २८/२/२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक ७.२.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक ५.३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१८ ते दिनांक ३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आले आहेत. 
३. महिलाव बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १५९१ अस्थायी पदे व 
बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत असे संदर्भाधिन क्रमांक- 
४ येथील दिनांक २८.२.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त 
शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४३ 
वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा एकूण १५९१ पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना 
अशा एकुण २३०७ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१८ ते दिनांक ३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ५.३.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८११३७५०११३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Varsha मट माक Manta on 
Gunvantrao ts eta aA 695 
Deshmukh Sees 
(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी(आयुकक्‍्तालय, पुणे मार्फत) 
३) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
४) महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुकक्‍्तालय, पुणे मार्फत) 
८) वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारण-१), मंत्रालय,मुंबई 
९) निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१५/का-७ अ, दि २८.०३.२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन अस्थायी पद संख्या 
La | आयुक्‍त ३७४००-६७००० १०००० po oa 
२ सहआयुक्त १५६००-३९१०० ७६०० pa 
३ उपआयुक्त १५६००-३९१०० ६६०० २ 
४ सहायक आयुक्त (दि. २३.४.२०१३ अन्वये १५६००-३९१०० ५४०० २ 
नवनिर्मित- १ पद) 
५ जिल्हामहिलाव बाल विकास अधिकारी, १५६००-३९१०० ५४०० ३० 
वर्ग-१ 
६ ।बालमानसशझाश्ररज्ञ १५६००-३९१०० ५४०० ४६ 
७ 'जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,वर्ग-२। ९३००-३४८०० ४४०० १२ 
(शा.नि. दि.५.२.१३ अन्वये ६ नवनिर्मित पदे) 
८ निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-२ ९३००-३४८०० ४४०० Poa | 
९ अधिव्याख्याता ९३००-३४८०० ४४०० 1१ 
| 9° | सांख्यिकी अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० ॥1 अ. | 
7 लेखाधिकारी (शा.नि. दि. 4.2.93 अन्वये ९३००-३४८०० ४४०० ९ 
नवनिर्मित ६ पदे व दि. २३.४.२०१३ अन्वये २ 
नवनिर्मित पदे) 
१२ अधिक्षक वर्ग-२ ९३००-३४८०० ४४०० २७ 
१३ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ९३००-३४८०० ४४०० a 
१४ वैद्यकीय अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० ५ 
१५ ।निरिक्षिक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-३ ९३००-३४८०० ४३०० ॥. औ | 
१६ ou अधिक्षिका ९३००-३४८०० ४३०० 1१ 
१७ सहायक लेखाधिकारी (शा.नि. दि. २३.४.१३  ९३००-३४८०० ४३०० ४१ 
अन्वये नवनिर्मित ४ पदे व दि. ८.४.२०१३ अन्वये 
३५ नवनिर्मित पदे) 
१८ कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० ४ 
१९ निम्नश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८०० ४३०० २ 
२० जिल्हा परिविक्षा अधिकारी ९३००-३४८०० ४५०० ५१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


२१ ।परिविक्षा अधिकारी (नवनिर्मित २ सह) ९३००-३४८०० ४३०० १५९ 
२२ प्रमुख लिपिक (शा.नि. दि. २३.४.१३ अन्वये २ ९३००-३४८०० ४२०० ६ 
नवनिर्मित पदे) 
२३ समुपदेशक ९३००-३४८०० ४२०० ४६ 
२४ समुपदेशक ९३००-३४८०० ४३०० ४ 
२५ संरक्षण अधिकारी ९३००-३४८०० ४२३०० ३७ 
२६ विधी सल्लागार ९३००-३४८०० ४३०० ३७ 
२७ परिचारिका ९३००-३४८०० ४२०० 30 
२८ प्रशिक्षित शिक्षक ९३००-३४८०० ४२०० २ 
२९ ग्रंथपाल ५२००-२०२०० २८०० pa 
30 वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० ४५ 
३१ शिक्षक ५२००-२०२०० २४०० १९ 
३२ निदेडाक ५२००-२०२०० २४०० २२ 
३३ टर्नर फिटर ५२००-२०२०० २४०० pa 
३४ ।'रेडिओ-वायरमन ५२००-२०२०० २४०० pa | 
34 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ५२००-२०२०० २००० ३७ 
३६ कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० १७ 
३७ | संरक्षण अधिकारी कनिष्ठ ५२००-२०२०० १९०० ३५८ 
३८ वाहनचालक ५२००-२०२०० १९०० ३८ 
३९ वरिष्ठ काळजी वाहक ४४४०-७४४० १६०० ४० 
vo स्वयंपाकी ४४४०-७४४० १६०० ४३ 
४१ | नाईक ४४४०-७४४० १६०० 1१ 
४२ शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ३९ 
४३ कनिष्ठ काळजीवाहक ४४४०-७४४० १३०० १५८ 
४४ पहारेकरी ४४४०-७४४० १३०० १९ 
४५ 'सफार्ईगार ४४४०-७४४० १३०० ४६ 
४६ मदतनीस ४४४०-७४४० १३०० pa 
४७ आया ४४४०-७४४० १३०० २ 
४८ परिचर ४४४०-७४४० १३०० २ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


४९ वेतनावरील एकुण पदे १५४३ 
yo ।मानद वैद्यकीय अधिकारी-मानधनी प्रति भेट रु.१००/- परंतु द.म. ४८ 
जास्तीत जास्त रु. १२००/- 

५१ | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना मुंबई शहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी | १५,०००/- अन्य तालुक्‍्याकरीता रु. 
(बाहयस्त्रोताद्वारे) १२०००/- 

५२ तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना मुंबई शहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी सहायक (बाहयस्त्रोताद्वारे) १२,०००/- अन्य तालुक्‍्याकरीता रु. 

१००००/- 

43 बाह्य यंत्रणेद्वारे एकुण पदे ७१६ 
५४ एकुण अस्थायी पदे २३०७ 

Varsha 

Gunvantrao 

Deshmukh = यण 

(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


